सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांच्या 
विनंतीनुसार बदल्या-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : डीपीपी-०४१८/प्र.क्र.१२५/पोल-१० 
गृह विभाग, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ८ जून, २०१८ 


वाचा : संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : 
सअब/१०४/७७/२०१८, दिनांक २४.०४.२०१८ चे पत्र. 
शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार खालील नमूद सहायक सरकारी 
अभियोक्ता, गट-अ यांच्या विनंतीनुसार बदलीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अभियोक्त्याचे नांव सध्याचे बदलीनंतरचा जिल्हा 
नियुक्तीचे जिल्हा 

।१__ | श्रीमती राजश्री एम. कदम मुंबई पुणे 

२ श्री. एस. आर. बोरसे पुणे मुंबई 

३ | at. caret ar. पणशीकर सातारा पुणे 

४ श्रीमती मायावती अरुण साबळे  । सोलापूर सातारा 

५ | AT राजाराम साहेबा कोळेकर जालना पुणे 

g श्री केतन शिवाजीराव देशमुख  । बुलडाणा सोलापुर 

७ श्री. राजेंद्र वसंतराव बंगाळे बुलडाणा हिंगोली 

८ __ श्री. धनंजय आनंदराव बनसोडे | अकोला सोलापुर 

९ श्री. नारायण मारोती पाईकराव । यवतमाळ हिंगोली 

१० _ | श्री. हिरेश प्रभाकरराव रणदिवे | चंद्रपूर गोंदिया 

।११__ | श्री संजयकुमार फत्तेसिंग गाडगे | चंद्रपूर नागपूर 

१२ | श्री. शोएल एच. अहमद गोदिया नागपूर 

१३ | श्री. अभय अमरनाथ शिखरे गडचिरोली नांदेड 

१४ । सौ. स्वाती रविंद्र जाधव ठाणे सातारा 

१५ । श्री. संजय सुदामराव प्रधान नंदूरबार परभणी 

१६ | सो. ज्योती कुमार GET अहमदनगर पुणे 

१७ । श्री. वसंत निवृत्ती वाळेकर जालना पुणे 

१८  । श्री. बाळकृष्ण रामभाऊ पाटील  । मुंबई पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०४१८/प्र.क्र.१२५/पोल-१० 


१९ । सौ. start किरण ठाकरे वर्धा अमरावती 

२० | श्रीमती लिना एस. गजबीये गडचिरोली नागपूर शहर 

२१__ | श्रीमती चारुशिला सचिन पौनीकर | वर्धा नागपूर शहर 

२२ _ श्री. अमोघसिध्द अशोक कोरे नागपूर तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद 
२३ | श्रीमती रुपाली शिंदे नागपूर कराड, जि. सातारा 

२४ | श्रीमती ज्वाला पांडुरंग जामनेकर | अकोला अमरावती 

a4 «| श्री. निरज वामनराव सबरदांडे  । अमरावती मूतिजापूर, जि.अकोला 


२. सदरहू बदली ही विनंती बदली असल्याने उपरोक्‍त अभियोक्त्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व 
इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०८१९५२०३१५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Kishor Shy. Bhal 


. 
K h h DN: c=IN, o=Government Of Maharas! htra, 00२ Home Department, 
ISNOF SNYAMPAO  eesssiesins 
2.5.4.20=ce6féedd7e 1 dfc6b4d6b65b7d93aa1 a1 dbcfec79c7c2143850ff 
6e8fdcb4cOd, 
serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe 1e5842688 1 bc36b968ffdOfas: 
h a e fa O 2d4bd3ff527ded2, Kishor Shyamrao Bhaler: 
Date: 2018.06.08 19:54:29 +05'30 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (गृह/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (गृह/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 
qo) संबंधीत सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
१) संबंधित सहायक सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
2) निवड नस्ती (पोल-१०) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


(२ GS ८) 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


